सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४६ ] गुरुवार , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ [ किंमत : १८ रुपये] 

__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ २३४२ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२३५२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक नांदेड यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र . जिविशा / 

जमावबंदी / ६५११/ २०१४. दिनांक २६.०९ .२०१५ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ वे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे , 

अधिसुचना 
क्र - २०१५/ आरबी - १ / डेस्क - २ टे - ( ४ ) जमावबंदी.प्र . क्र २ ( ११ ): 
ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , नांदेड यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , दि . २७/ ०९/ २०१५ रोजी नांदेड शहरात व जिल्ह्यात हिंदु 
बांधवाच्या वतीने मोठया प्रमाणात श्री . गणेश मुर्तीच्या विसर्जन मिरवणुका 
काढून श्री गणेश विसर्जन करण्यात येणार आहे . दिनांक २७/ ०९ / २०१५ 
रोजी नांदेड शहरात व जिल्हयात बकरी ईदच्या तिसऱ्या दिवशी मुस्लीम 
बांधवांच्या वतीने जनावरांची मोठ्या प्रमाणात कुर्बाणी करण्यात येणार 
आहे. दिनांक ०१/ १० / २०१५ रोजी नांदेड जिल्ह्यात ट्रक चालक व 
मालक संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्रातील सर्व टोल माफ करावे या व 
इतर मागण्यासाठी राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे . 
दिनांक ४/ १० / २०१५ रोजी मराठा समाजाच्या वतीने कुसूमताई सभागृह 


नांदेड येथे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी बैठकीचे 
आयोजन करुन धरणे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
तसेच नांदेड जिल्हयातील शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न संबंधाने व सध्या 
पाऊस पडत नसल्याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याकडून धरणे , निदर्शने , 
उपोषण , आत्मदहन , मोर्चे, घेराव व इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजीत 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . उक्त कालावधीत एखाद्या क्षुल्लक 
कारणावरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नसल्याने संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात दि . २७/ ०९ / २०१५ चे 
०६.०० वाजेपासून ते दि . ११/ १० / २०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यंन्त मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू करावे अशी 
संदर्भात नमुद पत्राद्वारे पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी विनंती केली आहे . 

ज्याअर्थी, परि .१ मधील नमुद घटना पहाता. उक्त कालावधीत कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जमावबंदी व शस्त्रबंदी लागू 
करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली असून , मुबंई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी प्रदिप कुलकर्णी, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , या ओदशाव्दारे निर्देशीत करतो की , नांदेड 
जिल्ह्यात सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळपास , 


औ . भाग १ – १४३ 


२३४२ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ 

२३४३ 
( १ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका, सुरे, काठया , किंवा 
लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 

वाचा :- पोलीस अधिक्षक नांदेड यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र . जिविशा | 
( २) कोणतेही क्षारक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणार नाही 

एचए/ नवरात्र महोत्सव / ७०९४/ २०१५ . दिनांक ०१/ १० / २०१५ . 
किंवा बाळगणार नाहीत . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ वे कलम ३७ (१ ) ( ३) प्रमाणे , 
दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे ,किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 

अधिसुचना 
उपकरणे किंवा साधणे जवळ बाळगणार नाहीत किंवा जमा 
करणार नाहीत किंवा तयार करणार नाही . 

क्र - २०१५/ आरबी - १ / डेस्क - २ टे - ( ४ ) जमावबंदी .प्र .क्र २ ( १२): 

ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , नांदेड यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून 
व्यक्तीचेकिंवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 

दिले आहे की , दि . १३/ १०/ २०१५ रोजी घटस्थापना होऊन नवरात्रोत्सवास 
प्रदर्शन करणार नाहीत . 

सूरुवात होणार आहे. नवरात्रोत्सव कालावधीत नांदेड शहर व जिल्ह्यात 
) सार्वजनीक रीतीने घोषणा देणार नाहीत किंवा गाणी म्हणनार 

दुर्गादेवी , शारदादेवीची स्थापना होऊन धार्मीक व सांस्कृतिक कार्यक्रमा 
नाहीत किंवा वाद्ये वाजविणार नाहीत . 

व गरबाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दिनांक २२ /१०/ २०१५ रोजी 

नांदेड शहर व जिल्ह्यात दसरा हा सण साजरा होणार आहे. दिनांक २२/ 
सभ्यता अगर नीती यास विरुध्द असतील अशी किंवा राज्याची 

१०/ २०१५ रोजी नांदेड शहर व जिल्ह्यात बालाजी मंदीर रथ यात्रा 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य शासन उलथवून मिरवणूक , रावणदहन , सराफा नांदेड येथे सरदेशपांडे यांच्या पालखीची 
पडण्याचा संभव आहे असे अशा प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी 

मिरवणुक , धम्मचक्र परिवर्तन दिनानिमित्त बौध्द धर्मियांची मिरवणूक , 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 

नांदेड येथेशिख धर्मीयांचा हल्लाबोल इत्यादी कार्यक्रम होणार आहेत . 
आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस 

दिनांक २३/ १०/ २०१५ रोजी नांदेड शहर व जिल्ह्यात दुर्गादेवी / शारदादेवीचे 
किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करता 

विसर्जन होणार आहे . दिनांक २४ / १० / २०१५ रोजी मुस्लिम समाजाचा 
येणार नाही . 

मोहरम ( ताजिया ) हा सण साजरा होणर आहे . तसेच नांदेडजिल्ह्यातील 
याव्दारे नांदेड जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर 

शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न संबंधाने व सध्या पाऊस पडत नसल्याने त्रस्त 
एकत्रीत जमुन वर नमुद कृत्ये, करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

झालेल्या शेतकऱ्याकडून धरणे, निदर्शने , उपोषण , आत्मदहन , मोर्चे, घेराव 
आणखी असे की , हे आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर 

व इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजीत करण्याची शक्यता नाकारता 
शासकिय कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा व इतर 

येत नाही. उक्त कालावधीत एखाद्या क्षुल्लक कारणावरुन कायदा व 
सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकांना 

सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने 
लागू होणार नाहीत . अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 

संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात दि . १३/१०/ २०१५ चे ००. ००वाजेपासून ते दि . 
तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी , सभा मिरवणुका, मोर्चा 

२५/१०/ २०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंन्त मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
काढणे , ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील 

कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू करावे अशी संदर्भात नमुद पत्राद्वारे पोलीस 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी 

अधीक्षक नांदेड यांनी विनंती केली आहे. 
प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 

ज्याअर्थी, परि .१ मधील नमुद घटना पहाता. उक्त कालावधीत कायदा 

व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जमावबंदी व शस्त्रबंदी लागू 
हा आदेश नांदेड जिल्हयाच्या हद्दीपावेतो दिनाक २७ सप्टेंबर , २०१५ 

करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली असून , मुबंई पोलीस 
रोजीचे ०६ .०० वा . पासून ते दिनाक ११ ऑक्टोबर , २०१५ चे २४.०० 

अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
वाजेपर्यत अंमलात राहील . 

आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी प्रदिप कुलकर्णी, अपर 
हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे पोलीस अधीक्षक 

जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , या ओदशाव्दारे निर्देशीत करतो की , नांदेड 
नांदेड यांनी याची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे/ध्वनीक्षेपकाव्दारे तसेच इतर प्रसिध्दी जिल्ह्यात सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळपास , 
माध्यमाव्दारे करावी . तसेच याच्या प्रति जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , सुरे, काठया , किंवा 
दंडाधिकारी, सर्व तालुका दंडाधिकारी व सर्व पोलीस स्टेशन यांच्या 

लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 

इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 
हा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर , २०१५ रोजी माझ्या सही व 

( २ ) कोणतेही क्षारक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणार नाही 
शिक्यानिशी देण्यात आले . 

किंवा बाळगणार नाहीत . 
दुर्वाचनिय , 

दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे ,किंवा सोडावयाची किंवाफेकावयाची 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नांदेड . 

उपकरणे किंवा साधणे जवळ बाळगणार नाहीत किंवा जमा 
नांदेड , २६ सप्टेंबर , २०१५ . 

करणार नाहीत किंवा तयार करणार नाही . 
व्यक्तीचेकिंवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
प्रदर्शन करणार नाहीत . 


( ३ ) 


२३४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
( ५ ) सार्वजनीक रीतीने घोषणा देणार नाहीत किंवा गाणी म्हणनार office hours of 14 / 10 / 2015 till before office hours of 
नाहीत किंवा वाद्ये वाजविणार नाहीत . 

19/ 10 / 2015 to ShriA. D . Tidke, Civil Judge (JD) & 

J.M . F.C .Ghansawangi. 
सभ्यता अगर नीती यास विरुध्द असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य शासन उलथवून On return from the said leave Shri A . D . Tidke, is 
पडण्याचा संभव आहे असे अशा प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी 

reposted as Civil Judge (JD ) & J. M . F.C . Ghansawangi. 
आवेशपुर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस 

No locum tenens is necessary 
किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करता 

Certified under note 2 below M . C . S (Pay ) Rule 39 
येणार नाही . 

that Shri A . D . Tidke, would have continued to officiate 
याव्दारे नांदेड जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर as Civil Judge (JD ) & J.M . F .C .Ghansawangihad he 
एकत्रीत जमुन वर नमुद कृत्ये, करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

not proceed on leave for the above period. 
आणखी असे की , हे आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर 

In his absence the charge ofhis Court is kept with 
शासकिय कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा व इतर 

Shri H .C . Parmar, Civil Judge ( J. D .) & J.M . F .C . 
सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकांना 

Ambad in addition to his own duties. 
लागू होणार नाहीत . अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 
तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी , सभा मिरवणुका ,मोर्चा Note has been taken in the Service Book of the 
काढणे , ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील concerned . 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी 

Jalna, 14 October, 2015 . 
प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील. 

Sd /XXX 
हा आदेश नांदेड जिल्हयाच्या हद्दीपावेतो दिनाक १३ ऑक्टोबर , 

I/ C Principal District & Sessions 
२०१५ रोजीचे ००. ०० वा . पासून ते दिंनाक २५ ऑक्टोबर , २०१५ चे 

Judge Jalna . 
२४ .०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 


हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे पोलीस अधीक्षक 
नांदेड यांनी याची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे/ ध्वनीक्षेपकाव्दारे तसेच इतर प्रसिध्दी 
माध्यमाव्दारे करावी. तसेच याच्या प्रति जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय 
दंडाधिकारी, सर्व तालुका दंडाधिकारी व सर्व पोलीस स्टेशन यांच्या 
कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


BY DISTRICT & SESSIONS COURT 


OFFICE ORDER 


हा आदेश आज दिनांक ६ ऑक्टोबर , २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी देण्यात आले . 


READ :- Application dated 09 / 10 / 2015 Submitted 
by Shri C . P. Shelke , 3rd Jt. Civil Judge ( JD ) & JMFC , 
Jalna for grant of extended earned leave and order 
passed on it. 


दुर्वाचनिय , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , नांदेड . 


नांदेड , ६ ऑक्टोबर २०१५ . 


३ 


BY DISTRICT & SESSIONS COURT 


No./ Estt ./3948 of 2015 . : -- The Principal District 
& Session Judge , Jalna is pleased to grant earned leave 
for ( 06 ) days w . e.f. 12 / 10 / 2015 to 17 / 10 / 2015 with 
benefit of availment of prefixingholidays falling on 
10 / 10 / 2015 & 11 /10 / 2015 to Shri C . P. Shelke, 3rd 
Jt. Civil Judge (JD) & JMFC , Jalna 


OFFICE ORDER 


READ :- Application dated 14 /10 /2015 Submitted 
by Shri A. D . Tidke, Civil Judge (JD ) & JMFC , 
Ghansawangi for grant of earned leave and order 
passed onit. 


Onreturnfromthe saidleave Shri C . P. Shelke, is 
reposted as 3rd Jt. Civil Judge ( JD ) & JMFC , Jalna. 


No./Estt./3949 of 2015 . :-- The Principal District 
& Session Judge , Jalna is pleased to grant earned leave 
for ( 03 ) days w. e.f. 15 / 10/ 2015 to 17/10/ 2015 with 
benefit of availment of suffixing holiday falling on 18 / 
10 /2015 with permission to leave to headquarters after 


No locum tenens is necessary 

Certified under note 2 below M .C . S (Pay ) Rule 39 
that Shri C . P. Shelke, would have continued to officiate 
as 3rd Jt. Civil Judge (JD ) & JMFC , Jalna had he not 
proceed on leave for the above period . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ २३४५ 
___ In his absence the charge of his Court for dated 10/ २४/०९/ २०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०४ ) दिवसांची 
10 / 2015 & 11/ 10/ 2015 is kept with SmtJ. S . Bhatia, अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक २० ,२५,२६, व २७/ ०९/ २०१५ या 
Jt. Civil Judge (J . D .) & J. M . F . C . Jalna and charge चार दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा , दिनांक १९ / ०९/ २०१५ रोजीच्या 
w. e.f. 12/10/ 2015 to 17/10/ 20158 is kept with कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ / ०९ / २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
Shri V .D . Bade , 4th Jt. Civil Judge (J. D .) & J.M . F.C . वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह मंजूर करण्यांत येते . 
, Jalna in addition to their own duties. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . व्ही . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
Note has been taken in the Service Book of the 

कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
concerned . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या ३९ - ब खालील 

तळटीप - २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . स्वामी , 
Jalna , 09 October, 2015 . 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 
R . V . Deshmukh , 

०२ 
Principal District & Sessions 
Judge Jalna . 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचे 
दिनांक २०/ ०९ / २०१५ ते २३/ ०९ / २०१५ या कालावधीतील कार्यभार 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहावा व दिनांक २४ / 

०९ / २०१५ ते २७/ २०९ / २०१५ या कालावधीतील कार्यभार दिवाणी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 
वाचा :- श्री . एस . व्ही . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड , २१ सप्टेंबर , २०१५ . 
कंधार यांचे पत्र जा . क्र .१५१० / २०१५, दिनांक १६ /०९ / २०१५ व सोबत 

कु . सविता टी . बारणे, 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 
आदेश 


७ 


क्र . ब . – २( १ )/ ७९१५ / २०१५. : - श्री . एस . व्ही . स्वामी, सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ मधील ५० अन्वये दिनांक १४/ ०९ / २०१५ व 
१५ /०९ / २०१५ पर्यंत एकूण दोन दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 


येते . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . एस . व्ही . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात 


येते. 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८९ च्या ३९ - ब खालील 
तळटीप- २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . स्वामी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 
नांदेड , १९ सप्टेंबर , २०१५. 

कु . सविता टी . बारणे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . बी . डी .तारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र क्र .१५५३/ २०१५, दिनांक १६/ ०९ / २०१५ व सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब . - २( १ )/ ७९४१ / २०१५ . : - श्री . बी . डी . तारे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८ /०९/ २०१५ ते ०१/ १०/ 
२०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेला जोडून दिनांक २५ ,२६,व २७/ ०९/ २०१५ व २/ १० / २०१५ 
या चार दिवसांच्या सुट्यांचा फायदा, दिनांक २४ / ०९ / २०१५ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०३ / १० / २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . डी . तारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . बी . डी .तारे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 

०२ 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पहावे . 
नांदेड , २१ सप्टेंबर , २०१५ . 

कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . एस . व्ही . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र क्र . १५०९ / २०१५, दिनांक १६ /०९ / २०१५ व सोबत 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब . – २( १)/ ७९४२/ २०१५. : - श्री . एस . व्ही . स्वामी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१ / ०९ / २०१५ ते 


२३४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , १९६६ कलम ४ ( १) नुसार 


मह 


क्र . २०१३ / महसूल/ जमा /सिआर- २९ शासन अधिसूचना , महसुल व वन विभाग क्र . टिएलसी १०७६/ ६३९२३/ म -६ दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये 
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४१ ) यांच्या कलम ४ च्या पोट कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली 
राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ पोटकलम ( ४ ) अन्वये 
आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्व प्रसिध्दीनंतर मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या व्दारे दि .१२/ ११/ २०१४ पासून उस्मानाबाद 
जिल्ह्याच्या उमरगा तालुक्यातील बेळंब गाव सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उमरगा 
तालुक्यातील रामनगर नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसूली गावात रूपांतर करीत आहे . 


ल्य 


गट क्र . २२८ 


। 


२९२ 


३५४ 


४०३ 


४५७ 


२३० 


२९३ 


३५५ 


४०४ 


४५८ 


२३१ 


४०५ 


४५९ 


२९४ 
२९५ 


३५६ 
३५७ 


___ २३२ 


। 


। 


। 


४०६ 


४६० 


२३३ 


२९६ 


३५८ 


४०७ 


४६१ 


२३४ 


२९७ 


३५९ 


४०८ 


४६२ 


२३५ 


२९८ 


३६० 


४०९ 


४६३ 


२३६ 


२९९ 


३६१ 


४१० 


४६४ 


२३७ 


३०० 


३६२ 


४११ 


४६५ 


२३८ 


३०१ 


३६३ 


४१२ 


४६६ 


२३९ 


३०२ 


३६४ 


४१३ 


४६७ 


२४० 


३०३ 


३६५ 


४१४ 


४६८ 


२४१ 


३०४ 


३६६ 


४१५ 


४६९ 


२४२ 


३०५ 


३६७ 


४१६ 


४७० 


२४३ 


३०६ 


३६८ 


४१७ 


४७१ 


२४४ 


३०७ 


३६९ 


४१८ 


४७२ 


२४५ 


३०८ 


३७० 


४२० 


४७३ 


२४६ 


| 


३०९ 


। 


३७१ 


४२१ 


४७४ 


२४७ 


३१० 


३७२ 


४२२ 


४७५ 


४७६ 


२४८ 
___ २४९ 


। 
। 


३११ 
३१२ 


। 
। 


३७३ 
३७४ 


। 


४२३ 
४२४ 
४२४ 


४७७ 


औरंगाबाद विभाग 


२३४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ 

..२ .. 


२५० 


३१३ 


३७५ 


____ ४२५ 


४७८ 


२५१ 


३१४ 


३७६ 


४२६ 


४७९ 


२५२ 


३१५ 


३७७ 


४२७ 


४८० 


२५३ 


३१६ 


३७८ 


४२८ 


४८१ 


२५४ 


३१७ 


३७९ 


४२९ 


४८२ 


२५५ 


३१८ 


३८० 


४३० 


४८३ 


२५६ 


३१९ 


३८१ 


४३१ 


४८४ 


२५७ 


३२० 


३८२ 


४३२ 


४८५ 


२५८ 


३२१ 


३८३ 


। 


४३३ 


४८६ 


२५९ 


३२२ 


३८४ 


४३४ 


४८७ 


२६० 


३२३ 


३८५ 


४३५ 


४८८ 


२६१ 


३२४ 


३८६ 


४३६ 


४८९ 


२६२ 


३२५ 


३८७ 


४३७ 


४९० 


२६३ 


३२६ 


३८८ 


४३९ 


२६४ 


३२७ 


३८९ 


४४० 


२६५ 


३२८ 


३९० 


४४३ 


२६६ 


३२९ 


३९१ 


४४४ 


२६७ 


३३० 


३९२ 


४४५ 


२६८ 


३३१ 


३९३ 


४४७ 


२६९ 


३४५ 


३९४ 


४४८ 


२७० 


३४६ 


३९५ 


४४९ 


२७१ 


३४७ 


३९६ 


४५० 


२७२ 


३४८ 


३९७ 


४५१ 


२७३ 


३४९ 


३९८ 


४५२ 


२७४ 


३५० 


३९९ 


४५३ 


२७५ 


३५१ 


४०० 


४५४ 


२७६ 


४०१ 


४५५ 


३५२ 
३५३ 


२९१ 


। 


४०२ 


४५६ 


( एकुण गट नं . २३० ) 
ठिकाण : उस्मानाबाद 
दिनांक : १२ / ११/ २०१४ 


स्वाक्षरीत / 


( डॉ . प्रशांत नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


२३४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 

शुक्रवार , दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक १५, शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी जालना यांच्याकडून 
जा . क्र . 2015/ नपाप्र/निवडणुक /कार्या-1/ कावी 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे 
आदेश क्रमांक रानिआ / नप 2015 / प्र .क्र . 13 / का6 दिनांक 28 .09. 2015 


अन्वये बदनापूर नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये निवडून आलेल्या 
सदस्यांची यादी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी 
जालना यांनी नावांसह कळविले आहे . 

त्या अर्थी, नगर पंचायत बदनापूर येथील निवडुन आलेल्या 
सदस्यांची नावे या आदेशद्वारे खालीलप्रमाणे अधिसुचित करण्यात येत 
आहे. 


अ. क्र . | वार्ड क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


पक्ष 


खैरे गोरखनाथ शामराव 
Khaire Gorakhnath Shamrao 


3 


मिरा बाबासाहेब क -हाळे 
Meera Babasaheb Karhale 
जहाड चित्रलेखा पांडूरंग 
Jarhad Chitralekha Pandurang 
पठाण फेरोजखान हस्ते खान 
Pathan Ferozkhan Haste Khan 


शिवसेना 
Shivsena 
शिवसेना 
Shivsena 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 
भारतीय जनता पार्टी 
Bhartiya Janta Party 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडीया ( ओ ) 
Republican Party of India ( A) 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 


शेख आशाबेगम शे . चांद 
Shaikh Ashabegam Sh . Chand 
पवार संतोष दामोधर 
Pawar Santosh Damodhar 
राजेंद्र किसनलाल जायस्वाल 
Rajendra Kisanlal Jayaswal 
शेख मतीन इब्राहिम 
Shakh Matin Ibrahim 
काजी उजमा मजहर 
Kazi Ujma Majhar 
साबळे प्रिती प्रमोद 
Sable Priti Pramod 
बेग परविन खलिल 
Baig Parveen Khalil 
बारगाजे मंगल जगन्नाथ 
Bargaje Mangal Jagannath 
कुरेशी नसरीन जावेद 
Qureshi Nasrin Javed 
वैशाली विजय जहाड 
Vaishali Vijay Jarhad 
शेख नियामतबी अयुब 
Shaikh Niyamatbi Ayub 
शेख युनुस लालमिया 
Shaikh Yunus Lalmiya 


7 


12 


अपक्ष 
Independent 


13 


अपक्ष 
Independent 


14 


15 


भारतीय जनता पार्टी 
Bhartiya Janta Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 


16 | 


17 


साबळे प्रदिप विक्रम 
Sable Pradeep Vikram 


भारतीय जनता पार्टी 
Bhartiya Janta Party 


दिनांक : 03 / 11 / 2015 
ठिकाण : जालना 


( ए . एस . आर .नायक ) 
जिल्हाधिकारी जालना 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ 

२३४९ 
१० 

जिल्हाधिकारी जालना यांच्याकडून 
जा . क्र . 2015/ नपाप्र/निवडणुक / कार्या-1 / कावी 
___ ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप 2015/ प्र.क्र . 13 / का6 दिनांक 28.09 .2015 अन्वये घनसावंगी 
नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची यादी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी जालना यांनी नावांसह 
कळविले आहे. 

त्या अर्थी, नगर पंचायत घनसावंगी येथील निवडुन आलेल्या सदस्यांची नावे या आदेशद्वारे खालीलप्रमाणे अधिसुचित करण्यात येत आहे. 


अ .क्र . | वार्ड क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


पक्ष 


राठोड यशोदाबाई उत्तमराव 
Rathod Yashodabai Uttamrao 


3 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
भारतीय जनता पार्टी 
Bhartiya Janta Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 


6 


देशमुख प्राजक्ता राजेंद्र 
Deshmukh Prajakta Rajendra 
हिवाळे लता कुंडलीक 
Hiwale Lata Kundlik 
हिवाळे गणेश पांडुरंग 
Hiwale Ganesh Pandurang 
सय्यद सलीमाबी गफुर 
Sayyed Salimabee Gafur 
धाईत राधेशाम प्रभाकर 
Dhait RAdhesham Prabhakar 
देशमुख मिराबाई बापुसाहेब 
Deshmukh Mirabai Bapusaheb 
देशमुख योजनाबाई वामनराव 
Deshmukh Yojnabai Wamanrao 
कथले अंजना बापुराव 
Kathle Anjana Bapurao 
गायकवाड विलास अभिमान 
Gaikwad Vilas Abhiman 
खान मुजाहेद खुर्शीदअली 
Khan Mujahed Khurshidali 
पवार कविता कैलास 
Pawar Kavita Kailas 


8 


शिवसेना 
Shivsena 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 


10 


अपक्ष 
Independent 


11 


12 | 


12 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
भारतीय जनता पार्टी 
Bhartiya Janta Party 


14 


| 


सोमवारे बाबासाहेब विठ्ठलराव 
Somware Babasaheb Vitthalrao 
पठाण फयाजखा गुलशेरखा 
Pathan Fayazkha Gulsherkha 
पठाण शाहीनबेगम नादीरखाँ 
Pathan Sahinbegam Nadirkha 
देशमुख वामनराव दादासाहेब 
Deshmukh Wamanrao Dadasaheb 


अपक्ष 
Independent 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 


17 


चव्हाण चंद्रकला आसाराम 
Chavan Chandrakala Aasaram 


दिनांक : 03 / 11 / 2015 
ठिकाण : जालना 


( ए. एस . आर. नायक ) 
जिल्हाधिकारी जालना 


२३५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


जिल्हाधिकारी जालना यांच्याकडून 
जा . क्र . 2015/ नपाप्र/निवडणुक /कार्या-1 / कावी 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश क्रमांक रानिआ / नप 2015 / प्र.क्र . 13/ का6 दिनांक 
28 .09. 2015 अन्वये जाफ्राबाद नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची यादी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी जालना यांनी नावांसह कळविले आहे . 

त्या अर्थी, नगर पंचायत जाफ्राबाद येथील निवडुन आलेल्या सदस्यांची नावे या आदेशद्वारे खालीलप्रमाणे अधिसुचित करण्यात येत आहे . 


अ .क्र . | वार्ड क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


पक्ष 


बोर्डे प्रमिला अनिल 
Borde Pramila Anil 


भारतीय जनता पार्टी 
Bhartiya Janta Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 


| 


2 


लहाणे सुरेखा संजय 
Lahane Surekha Sanjay 


___ 3 


दिवटे प्रकाश एकनाथ 
Divte Prakash Eknath 


शिवसेना 
Shivsena 


4 


हिवाळे बाळकृष्ण बाबुराव 
Hiwale Balkrushna Baburao 


अपक्ष 
Independent 


5 


शेवाळे मंगला लक्ष्मण 
Shewale Mangla Laxman 
शेख म . वसिम म . नसिम 
Shaikh M . Wasim M . Nasim 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 


शेख नसरीनबेगम सऊद 
Shaikh Nasrinbegum Saud 
गौतम रोहीणी सचिनसिंह 
Gautam Rohini Sachinsingh 


कुरेशी फारूक मिया 
Qureshi Faruk Miya 
सय्यद महेमूद अ . आलम 
Sayyed Mahemud A . Aalam 


___ 10 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 


11 


शेख अहेमद रहीम 
Shaikh Ahemad Rahim 
जैस्वाल मीराबाई शंकरलाल 
Jaiswal Meerabai Shankarlal 


12 


13 


वाकडेदिपक बाबुराव 
Wakde Deepak Baburao 
वाकडे कविता दिपक 
Wakde Kavita Deepak 
पठाण सईदाबेगम सरफराजखान 
Pathan SAidabegum SArfarazkhan 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 


14 


15 


अपक्ष 
Independent 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
Nationalist Congress Party 


16 


16 


शेख शबाना परविन अफजल 
Shaikh Shabana Parveen Afzal 


17 | 


17 


| सिद्दिकी हमीदाबेगम हकीमोद्दीन 
Siddiqui Hamidabegum Hakimoddin 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 


दिनांक : 03/ 11 / 2015 
ठिकाण : जालना 


( ए . एस . आर . नायक ) 
जिल्हाधिकारी जालना 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१ , शके १९३७ २३५१ 

१२ 

जिल्हाधिकारी जालना यांच्याकडून 
जा . क्र . 2015/ नपाप्र /निवडणुक /कार्या-1/ कावी 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप 2015 / प्र.क्र . 13/ का6 दिनांक 
28. 09. 2015 अन्वये मंठा नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची यादी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी जालना यांनी नावांसह कळविले आहे . 

त्या अर्थी, नगर पंचायत मंठा येथील निवडुन आलेल्या सदस्यांची नावे या आदेशद्वारे खालीलप्रमाणे अधिसुचित करण्यात येत आहे . 


अ . क्र . | वार्ड क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


पक्ष 


भारतीय जनता पार्टी 
Bhartiya Janta Party 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 


रेखा संजय गायकवाड 
Rakha Sanjay Gaikwad 
अशोक ( अचित ) आनंदराव बोराडे 
Ashok (Achit ) Anandrao Borade 
साजेद शेख जलील शेख 
Sajed Shaikh Jalil Shaikh 
खान सिराज खान कलंदर 
Khan Siraj Khan Kalandar 
सरोदे वैशाली संजय 
Sarode Vaishali Sanjay 
सोमाणी सिमा निरजकुमार 
Somani Sima Nirajkumar 
कुरेशी ईलीयास चाँदखाब 
Kureshi Iliyas Chandkhab 
कुरेशी बिलकिस मोईन 
Kureshi Bilkis Moin 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 
शिवसेना 
Shivsena 


शिवसेना 
Shivsena 
शिवसेना 
Shivsena 


8 


अरूण अंबादास वाघमारे 
Arun Ambadas WAghmare 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 
शिवसेना 
Shivsena 
शिवसेना 
Shivsena 


10 


11 


भारतीय जनता पार्टी 
Bhartiya Janta Party 


12 


12 


शिवसेना 
Shivsena 


13 


शिवसेना 
Shivsena 


बोराडे मिना सचिन 
Borade Meena Sachin 
घोडके दिक्षा विष्णुपंत 
Ghodke Diksha Vishnupant 
बोराडे वंदना वैजीनाथ 
Borade Vandana Vaijinath 
बोराडे बाळासाहेब जिजाभाऊ 
Borade Balasaheb Jijabhau 
मोरे मिरा राजेश 
More Mira Rajesh 
बोराडे पार्वती कैलास 
Borade Parvati Kailas 
राठोड नितीन उत्तमराव 
Rathod Nitin Uttamrao 
कुरेशी एजाजनसरीन मुसा 
Kureshi Ajajnasarin Musa 


14 | 


14 


भारतीय जनता पार्टी 
Bhartiya Janta Party 
शिवसेना 
Shivsena 


15 | 


15 


16 | 


16 


शिवसेना 
Shivsena 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
Indian National Congress 


17 | 


दिनांक : 03/ 11/ 2015 
ठिकाण : जालना 


( ए . एस . आर .नायक ) 
जिल्हाधिकारी जालना 


अ 


२३५२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ नोव्हेंबर २०१५ : कार्तिक २१, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

१३ 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

पदासाठी झालेल्या निवडणूकीत खाली नमूद केल्यानुसार 
अधिसुचना 

उमेदवार निवडून आल्या आहेत . 
क्रमांक २०११/ नपाप्र /कार्या-१/सिआर- १७४/ १५ ,: 
- महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , मुबंई यांची 

अ . क्र . नगरपरिषदेचे | अध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्या 
नांव 

उमेदवाराचे नांव 
अधिसुचना दिनांक १० जून , २००९, नुसार महाराष्ट्र 

नळदुर्ग 

श्रीमती मुन्वर सुलताना 
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) 

निसारअहमद कुरेशी 
( सुधारणा) नियम, २००९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी 

उस्मानाबाद , ४ नोव्हेंबर , २०१५ . 
उस्मानाबाद या अधिसूचनेद्वारे असे जाहिर करतो की , 

डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
उस्मानाबाद जिल्हयातील नळदुर्ग नगरपरिषदेच्या दिनांक 

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद . 
१४/ १०/ २०१५ रोजी आयोजीत विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


